Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही 


१-३१ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ , चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-२४ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ५० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका .- कावि - ५४७-२०१८. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १०९ ४/ १७, दिनांक २६-१२-२०१७ 
अ .-एक -१ ( १६३३ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


.. 


“ 


अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र 

म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प लाभक्षेत्र क्र . २, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१६-१७ 
गाव विटाळा , तालुका धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती. 
अनुक्रमांक सर्वे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


११ 


० २८ 


२ 


० ०४ 


३ 


४ 


१०/३ 
१०/२ 
१०/१ 
८ पै . 
८ पै . 


० १२ 
० २३ 
० ०३ 
००७ 


६ 


७ 


००१ 


८ 


०३४ 


७ 
५ पै . 

४ 
३ पै . 


० ०७ 


९ 
१० 


००२ 


११ 


३ पै . 


००७ 


१२ 


३ पै . 


० १७ 


१३ 


३ पै . 


० १५ 


१४ 


००७ 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र . . 


१६७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव . -निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन . -निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ .--निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात 
पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक -यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा 
होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सदर प्रकरणी घरे/ कुटूंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


.. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ५१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका.- कावि -५४९ -२०१८. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १०९ ३/ १७, दिनांक २६-१२-२०१७ 
अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प लाभक्षेत्र क्र . २, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-४७-२०१६-१७ 
गाव सोनोरा ( काकडे), तालुका धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे.आर 


“ 


१ 


३/४ 


० २८ 


० १० 


२ 

३ 


४ ९ / १ पै . 
४ ९ / १ पै. 
४ ९ / १ पै . 


० ०६ 


४ 


० ०३ 


५१/२ 


० ०४ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


अनुसूची -एक - चालू 

( २ ) 


( 9 ) 


( ३ ) 


हे . आर 


६ 


००१ 


५३/२ पै. 
५३/२ पै . 


७ 


० ०६ 


८ 


० २३ 


५३/३ 
५३/४ 


९ 


० ०१ 


१० 


५४/२ 


००७ 


११ 


५४/३ 


० ११ 


एकूण 

क्षेत्र . 


१०० 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव .- निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन . -निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ.--निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात 
पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक -यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा 
होणार आहे. 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत. सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ५२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका.- कावि- ५४८-२०१८. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम -११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ६४७/१७, दिनांक १८-०७-२०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


५ 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाअधिकारी ( भूसंपादन), अपर वर्धाप्रकल्प लाभक्षेत्र क्र . २, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०१६-१७ 
गाव गोकुळसरा , तालुका धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती. 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 

हे . 
९ / २ पै . 


आर 


१ 


O 


२ 


१०/२ पै . 


३ 


० ०५ 


४ 


० ०४ 


५ 


१० / ४ - ब 

११/२ 
१४/२ 
१५/१ 
३२/२ 


००५ 


६ 


० १३ 


७ 


० ११ 


८ 


३२/३ 


० २१ 


९ 


४४/२ 


० ११ 


१० 


४४ / ४ - ब 


० ०२ 


एकूण 


क्षेत्र . 


०७७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनांव. - निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन. - निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ .--निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात 
पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक -यांच्या आर्थीक स्थितीत सुधारणा 
होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटूंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


अ .- एक-२ ( १६३३ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ५३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका.- कावि -५५०-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ६७२/१७, दिनांक १८-०७-२०१७ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांची कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प लाभक्षेत्र क्र . २, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०१६-१७ 
गाव सलाबतपूर , तालुका धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


“ 


हे . आर 


१ 


६/२ 


० ०१ 


२ 


०२१ 


६/३ 
७/४ 


३ 


० ३१ 


४ 


७/२ 


००१ 


५ 


८/३ 


0 ० ९ 


एकूण 

क्षेत्र . 


०६३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव. निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन .- निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ.--निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात 
पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत 
होणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 
दिनांक : १३ जून २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ९ ५४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका .- कावि - ५५५-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ९९ /१८ , दिनांक ३-२-२०१८ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 
आणि 

म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प लाभक्षेत्र क्र . २, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०१६-१७ 
गाव नायगांव , तालुका धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


“ 


. 


हे . आर 


१ 


५७/१ अ 


o ole 


२ 


५७/१ 


००१ 


एकूण क्षेत्र .. 


० ०८ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव. - निम्न वर्धाप्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन . - निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ.--निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात 
पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक -यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा 
होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ५५. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका.- कावि -५५६-२०१८ . – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ६६९/ १७, दिनांक १८-७-२०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


“ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प लाभक्षेत्र क्र . २, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


९ 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०१६-१७ 
गांव दिघी महल्ले , तालुका 

धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


६/१ 


० ०१ 


२ 


६/२ 


० ०१ 


३ 


० ११ 


७/ २ - क 

७/१ 


४ 


० ०५ 


५ 


७/४ 


००१ 


एकूण क्षेत्र ... 


० १ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव . -निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाँव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन . निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाँव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ.--निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाँव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात 
पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक -यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा 
होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ५६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ. - भू.सं.- अ.का.- कावि- ५५७-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १ ९६/ १८, दिनांक ३-३-२०१८ अन्वये 
प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे 
अ .-एक -३ ( १६३३). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५, २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


“ 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धाप्रकल्प लाभक्षेत्र क्र . २, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-४७-२०१६-१७ 
गाव बोरगांव निस्ताने, तालुका धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


० ०३ 


२/३ 
६५/२ 


२ 


००२ 


३ 


६७/२ 


०१३ 


४ 


६७/३ 


० ०२ 


५ 


७१/२ 


००८ 


६ 


७१/४ 


००१ 


७ 


७३/१ ब 


०३६ 


८ 


० ११ 


७३/१ पै . 
७३/१ पै . 


१ 


० २४ 


१० 


०३६ 


११ 


७३/१ अ 

७४/२ 
७५/१ 


०१६ 


१२ 


० ४५ 


१३ 


७५/२ 


० १२ 


एकूण 

क्षेत्र . 


२० ९ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनांव . निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाँव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन . निम्न वर्धाप्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाँव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजालामिळणारे लाभ.-- निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाँवबॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात 
पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा 
होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५, २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटुंबे बाधीत होत नाहीत. सबब विस्थान होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ९ ५७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका.- कावि - ५५८-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १० ९ ५/१७, दिनांक २६-१२-२०१७ 
अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाअधिकारी ( भूसंपादन) , अपर वर्धा प्रकल्प लाभक्षेत्र क्र . २,जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची -एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०१६-१७ 
गांव चिंचोली, तालुका धामणगाँव रेल्वे, जिल्हा अमरावती. 


“ 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१२३ पै . 


O 


२ 


१२४ 


० ०६ 


३ 


१२५ 


० ०५ 


१२६ 


० २६ 


५ 


०३९ 


१४ ९ 
१५२ 


६ 


o ou 


७ 


१५ ९ 


० १० 


८ 


१६४ पै . 


००४ 


९ 


१६४ पै . 


० ०१ 


१० 


१६६ 


० ०४ 


११ 


१६७ 


०३९ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


अनुसूची- एक - चालू 

( २ ) 


( 9 ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१२ 


००१ 


१३ 


० १० 


१४ 


०६७ 


१५ 


१८७ पै . 
१८७ पै . 
१६८ पै . 
१६८ पै . 
१६८ पै . 
१६ ९ पै . 
१६ ९ पै . 


० २० 


१६ 


० ०५ 


१७ 


० १२ 


१८ 


००६ 


१ ९ 


१७०/२ 


० ०२ 


२० 


००१ 


२१ 


१७०/३ व ४ 
१७०/५ पै . 
१७०/५ पै . 


००२ 


२२ 


००१ 


एकूण 

क्षेत्र .. 


२६८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव . निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाँव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन .- निम्न वर्धाप्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाँव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ .-- निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत वर्धा नदीवरील पुलगाँव बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रकल्प निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात 
पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक -यांच्या आर्थीक स्थितीत सुधारणा 
होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०१६-१७ 
सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थान होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


दिनांक १५ जून २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ५८ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका.- कावि- ५८७-२०१८. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १८६ , दिनांक १-३-२०१८ अन्वये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


१३ 


प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने,दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
बुडीत क्षेत्र ”म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


“ 


आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१६-१७ 
गाव गडगामालुर , तालुका धारणी, जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक भूमापन क्र ./ गट क्र . 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१२ ९ 


० ५० 


एकूण 


क्षेत्र . 


० ५० 


. 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव . - गर्गा मध्यम प्रकल्प, धारणी . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन . - गर्गा मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ .-- प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील ४२८१.०० हे. आर जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे 
शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . तसेच औद्योगिक वापराकरता पाणी उपलब्ध होणार 
आहे. यामुळे आदिवासी ग्रामस्तांचेजिवनमान उंचावून रोजगार तसेच आर्थिक प्रगती साध्य होणार आहे. 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटूंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थान होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


अमरावती : 
दिनांक २८ जून २०१८ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती. 


. 


अ.- एक-४ ( १६३३ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९-१५, २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९ ५९ . 

शुद्धीपत्र 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं .- अका.- कावि-५०२-२०१८. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-४७-१७-१८ , मौजा दारव्हा खंड-२ 
या प्रकरणातील कलम ११ नुसार अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक मे १७-२३, २०१८ ला पृष्ठ २७ 
ते २९ अनुक्रमांक ५४९ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . संपादित करावयाच्या गट नं मध्ये बदल झाल्यामुळे शुद्धीपत्र प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे संपादित करावयाचे गट नं . अनुसूची- एकमध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
नविन भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-४७-२०१७-१८ . 

गाव-दारव्हा खंड -२, तालुका-दारव्हा , जिल्हा यवतमाळ . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्र . 
( १ ) ( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 


अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्र . 
( १ ) ( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१ 


१६२/३ अ 


००० 


१ 


१६२/३ अ 


१६१ 


२ 


१६२/ ३ ब 


००० 


२ 


१६२/३ ब 


१२२ 


एकूण 


१ ९ ६७ 


एकूण 


२२ ५० 


टीप : अनुसूची- दोन , चार , पाच यामधील मजकुरामध्ये कुठलाही बदल नाही. 


यवतमाळ : 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


दिनांक १६ जुलै २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ९ ६० . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - कावी- अका - भूसं-७९०-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते, ज्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


१५ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडण्याची कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगाव यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव शेगाव , तालुका शेगांव , जिल्हा बुलडाणा . 


प्लाट 


स . नं . 


संपादन करावयाचे 


नझुल 
अ.क्र . शिट 

नंबर 


संयुक्त मोजणी अंती संपादीत 
होणारे सत्ता प्रकाराप्रमाणे 


क्रमांक 


एकूण क्षेत्र 


खुल्या जागेचे क्षेत्र 


संयुक्त मोजणी अंती संपादीत 
होणारे सत्ताप्रकाराप्रमाणे 

बांधकाम क्षेत्र 
ए 

भोगवटदार बी 
वर्ग १ / ई 

( ५ ) 
चौ . मी . चौ.मी. 


ए 


बी 


भोगवटदार 
वर्ग १ / ई 
( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ७ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


१५ 


७ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


१७.२२ 


०.०० 


०.०० 


५१.६८ 


०.०० 


६८.९ ० 


२ 


१५ 


७ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


४.४१ 


०.०० 


२६.८ ९ 


०.०० 


३१.३० 


३ 


१५ 


७ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


९ .०० 


०.०० 


०.०० 


२७.६३ 


०.०० 


३६.६३ 


४ 


१५ 


७ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


२.७५ 


०.०० 


३५.५१ 


०.०० 


३८.२६ 


५ 


१५ 


७ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


२.५५ 


०.०० 


०.०० 


३७.५० 


०.०० 


४०.०५ 


६ 


१५ 


७ पैकी 


३०१/१ पैकी 


२.३८ 


०.०० 


४६.४७ 


४८.८५ 


७ 


१५ 


७ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


३.६२ 


०.०० 


०.०० 


७८.३८ 


०.०० 


८२.०० 


८ 


१५ 


७ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


९ .७५ 


०.०० 


०.०० 


५४.३५ 


०.०० 


६४.१० 


९ 


१५ 


२ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६.०० 


६.०० 


१० 


१५ 


२ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५.८० 


०.०० 


५.८० 


१६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


अनुसूची- एक -चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


११ 


१५ 


२ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


९ .५० 


९ .५० 


१२ 


१५ 


२ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२२.०५ 


०.०० 


२२.०५ 


१३ 


१५ 


२ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


०.०० 


२०.०३ 


२०.०३ 


१४ 


१५ 


२ पैकी 


३०१/१ पैकी 


०.०० 


१६.४० 


०.०० 


०.०० 


३१.३५ 


०.०० 


४७.७५ 


१५ 


१५ डी ५८ पैकी 


O 


०.० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६१.०० 


०.० 


६१.०० 


१६ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ पैकी 


०.०० 


४.०५ 


०.०० 


०.०० 


१८.९ ५ 


०.०० 


२३.०० 


१७ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ पैकी 


०.७७ 


०.०० 


०.०० 


२८.४४ 


२ ९ .२१ 


१८ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ पैकी 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०.६० 


०.०० 


१०.६० 


१ ९ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ पैकी 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११.७५ 


०.०० 


११.७५ 


२० 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ पैकी 


०.०० 


२५.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२५.०० 


२१ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 


१.२५ 


०.०० 


०.०० 


७.४१ 


०.०० 


८.६६ 


२२ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


९ .२४ 


०.०० 


९ .२४ 


२३ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 


११.२५ 


०.०० 


११.२५ 


२४ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 


०.०० 


११.०० 


०.०० 


३.४५ 


०.०० 


१४..४५ 


२५ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 


०.०० 


१०.३८ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०.३८ 


२६ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 


०.०० 


१ ९ .११ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१ ९ .११ 


२७ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 


०.०० 


३.५२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.० 


३.५२ 


२८ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 


०.०० 


७.२० 


०.०० 


०.०० 


११.१५ 


०.०० 


१८.३५ 


२ ९ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 


०.०० 


१५.८३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१५.८३ 


३० 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 


०.०० 


०.२५ 


.०० 


२८.७५ 


०.०० 


२ ९ .०० 


३१ 


१६ 


०.०० 


३७.७३ 


०.०० 


०.०० 


१३.०२ 


०.०० 


५०.७५ 


३२ 


१६ 


१०/३ पैकी ३०२/२ 
१०/३ पैकी ३०२/२ 
१०/३ पैकी ३०२/२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४३.३५ 


०.०० 


४३.३५ 


३३ 


१६ 


३४.७५ 


०.०० 


०.०० 


५८.२५ 


९ ३.०० 


३४ 


१६ 


११ पैकी 


३१६ पैकी 


२०.६२ 


०.०० 


०.०० 


२७.७४ 


०.० 


४८.३६ 


३५ 


१६ 


११ पैकी 


३१६ पैकी 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३०.२५ 


०.०० 


३०.२५ 


३६ 


१६ 


११ पैकी 


३१६ पैकी 


०.०० 


०.०० 


१ ९ .०० 


१ ९ .०० 


३७ 


१६ 


११ पैकी 


३१६ पैकी 


०.०० 


१५.७५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१५.७५ 


३८ 


१६ 


१ पैकी 


३०२/२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०५.०० 


१०५.०० 


३ ९ 


१६ 


१ पैकी 


३०२/२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


५ ९ .५० 


०.०० 


५ ९ .५० 


४० 


१६ 


१ पैकी 


३०२/२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६५.०० 


०.०० 


६५.०० 


४१ 


१६ 


१ पैकी 


३०२/२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


७३.०० 


०.०० 


७३.०० 


४२ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


२२.६५ 


०.०० 


३१.५० 


०.०० 


५४.१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १ ९४० 


१७ 


अनुसूची- एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ७) 


( ६ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


४३ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


५.१० 


०.०० 


०.०० 


९ ६.४५ 


१०१.५५ 


४४ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


६४.२१ 


०.०० 


६४.२१ 


४५ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


१६.११ 


०.०० 


०.०० 


३ ९९ 


०.०० 


२०.१० 


४६ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


१४.४३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१४.४३ 


४७ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


१८.८० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१८.८० 


४८ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


१३.६२ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१३.६२ 


४ ९ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


०.०० 


८.५० 


८.५० 


५० 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


१ ९ .५५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१ ९ .५५ 


५१ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


९ .६५ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


९ .६५ 


५२ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


१.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१.०० 


५३ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


७.८४ 


०.०० 


१.३६ 


०.०० 


९ .२० 


५४ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


०.०० 


१.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१.०० 


५५ 


१६ 


२ पैकी 


३०२/२ पैकी 


१.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१.०० 


५६ 


१६ 


५ पैकी 


३१६ पैकी 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३ ९ ४.२५ 


०.०० 


३ ९ ४.२५ 


५७ 


१६ 


५ पैकी 


३१६ पैकी 


०.०० 


११०.७५ 


०.०० 


०.०० 


२०.०० 


०.०० 


१३०.७५ 


५८ 


१६ 


१०/३ पैकी 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


७.२५ 


०.०० 


७.२५ 


एकूण . 


०.०० 


५२८.०४ 


०.०० 


०.०० 


१७६५.५० 


०.०० 


२२ ९ ३.५४ 


संपादनाचे प्रयोजन . - शेगावतिर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत 


शेगाव - बाळापुर रा.मा.क्र . १९ ८ चे चौपदरीकरण करणेबाबत . 

अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव . - शेगाव विकास आराखडा. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन . - तिर्थक्षेत्र शेगाव विकास आराखड्याअंतर्गत मौ . शेगाव , ता . शेगाव, जि . बुलडाणा येथील शेगाव-बाळापुर , 
क्र . १९ ८ चे चौपदरीकरण करणे. 

समाजाला मिळणारे लाभ .-- या प्रकल्पामुळेतिर्थक्षेत्र शेगाव येथे येणा- या भाविक भक्तांना रस्ता चौपदरीकरणामुळे जाणे- येणे सोईचे होईल . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
सदरचा प्रकल्प हा रस्ता रुंदीकरणाचा असून फार कमी क्षेत्रावरुन रस्ता जात आहे. कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही . 


अ.- एक-५ ( १६३३ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


आहे . 


नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ( ६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या पुनर्वसन प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) सदर प्रकरणात कोणत्याही जमिनीपैकी कोणीही विस्थापीत होत नाही. सबब पुनर्वसन प्रशासक तपशीलाचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . त्या अधिसूचनेचा तपशील : -र. मो . आडे, महाराष्ट्राचे उपसचिव , 
महसूल , वन विभाग यांचे पत्र क्र . आरपीए-२०१५ प्रक्र .१२९( २)र-१ नुसार जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, बुलडाणा यांना प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
म्हणून नियुक्ती केली आहे . 


टीप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागिय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगाव यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक २३ जुलै २०१८ . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


वाचा : 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ६१ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 
( १ ) शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५-प्र.क्र .२४- अ-२-दि.१२-५-२०१५ . 
( २) शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ०३-२०१५-प्र.क्र .२४- अ- २- दि.३१-५-२०१५. 
( ३) म . शा . महसूल व वनविभाग यांचे परिपत्रक क्र . एलक्युएन -०१-२०१७ – प्र.क्र .१२- भाग- अ - २-मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक 
२५-०१-२०१७ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 


क्रमांक अ.का.-विभूसंअ.( अवप्र ) क्र .४- कावि -१४८-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांनी वासणी प्रकल्पाच्या बोरगाव तळणी गावाचे पुनर्वसनाचे कामाच्या 
प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ३-२०१५- प्र.अ.३४- अ-२- दिनांक १२-०५-२०१५ व दिनांक ३०-०९ -२०१५ मधील तरतुदीस 
अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत 
त्यांचे पत्र क्र . जा . क्र . -रेशा-१८३७-२०१८ दि . २-०५-२०१८ नुसार भूसंपादन प्रस्ताव २३-४७-२०१७-१८ , मौजा बोरगाव तळणी, ता . अचलपूर , जि . 
अमरावती एकूण क्षेत्रफळ ३ हे . ३५ आर चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आदेश क्र . ४४४, दिनांक ८-५-२०१८ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२-०५ 
२०१५ व दिनांक ३०-०५-२०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वनविभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७- प्र.क्र .-१२ 
अ -२ , दिनांक २५-०१-२०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 

त्याअर्थी आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , 
अमरावती तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती याद्वारे ; 

अनुसूची-( एक ) 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . आणि ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १ ९४० 


१ ९ 


अनुसूची- दोन 
प्रकल्पासाठी जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने संपादित करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील 
कलमे २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव 
देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 

अनुसूची- तीन 
संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचेनावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला 
संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) मागवित आहे. 


( २) संबंधीत भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम 
प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

( ३) संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध 
आहे . तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत पुरविण्यात आलेला आहे . 

(४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , 
अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे . 

अनुसूची - चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी ) प्रकरण क्रमांक २३-४७-२०१७-१८ , मौजा बोरगाव तळणी, तालुका अचलपूर जिल्हा अमरावती वासणी प्रकल्पाच्या 
बोरगांव तळणी गावाचे पुनर्वसनाचे कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या) खाजगी जमिनीचा तपशील . 
मौजा गट / सर्व्हे क्र . 

खरेदी करावयाचे क्षेत्र 


अ.क्र . 


नमुना ७/१२ प्रमाणे 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ४ ) 
हे.आर 


हे . आर 


१ 


० ९ ० 
००१ पो.ख . 


०६९ 


० ९ १ 


२ बोरगाव तळणी 


६० 


१८७ 
० १० पो.ख. 


१६६ 


१ ९ ७ 


३ 


३ 


१०० 


१०० 


एकूण 


३३५ 


अमरावती : 
दिनांक १० जुलै २०१८ . 


( अवाच्य ), 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती 


तथा 


सदस्य सचिव , 
जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९ -१५, २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १ ९ ४० 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९ ६२ . 


सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ) , यांजकडून 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 


क्रमांक उविअ - अका - भूसंपादन-६९०-२०१८ . - 


ज्याअर्थी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी निम्न साखळी बृहत 
लघु पाटबंधारे प्रकल्प, तालुका नांदगांव खडेश्वर या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ०३-२०१५- प्र.क्र . ३४- अ -२,दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी 
वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेनावे 
घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . १८७९- अपाविअ-रेशा- भूसं - सरळ खरेदी-निम्न सा.प्र .- ०१८ , दिनांक ९- ५-२०१८ नुसार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती 
यांचेकडे सादर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . अ.क्र .-प्र.अ- भूसंपादन- कावि ५२८/२०१८ , दिनांक ६-६-२०१८ अन्वये उक्त 
प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय तसेच शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्र एलक्युएन -०३-२०१५ -प्र.क्र . ३४- अ-२-२०१५, दिनांक १२ मे २०१५ 
व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि तदनुषंगिक निर्णय तसेच शासन परिपत्रक , वन व महसूल विभाग , क्र . एल.क्यु.एन -०१-२०१७-प्र.क्र . १२- अ -२ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी आता, 


( १) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , मी , स्नेहल कनिचे, सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ), 
चांदुर रेल्वे याद्वारे , 


( एक ) अनुसूची-एक मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर 
तर्फे कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे थेट खरेदी करण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 


( दोन) प्रकल्पासाठी जमीनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने घेतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम 
२६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के सरळ खरेदी संमती 
अनुदान रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


( तीन ) संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदीपद्धतीने विदर्भ पाटबंधारे 
विकास महामंडळ , नागपूर तर्फे कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार 
असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) 
मागवित आहे . 


( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प ) सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय 
अधिकारी ( महसूल ) चांदुर रेल्वे/कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


(३ ) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहीत नमुना सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी (महसूल ), चांदुर रेल्वे/ कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे प्राधिकृत 
अधिका-यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


२१ 


( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अभियंता, अमरावती , मालमत्ता पाटबंधारे 
उपविभाग , अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवाहितसंबधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली 
आहे . 


अनुसूची - एक 
खरेदी करून द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 


सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ६३-४७-२०१७-१८ , 


अ.क्र . 


मौजा- अर्जुनपूर, तालुका -नांदगांव खडेश्वर, जिल्हा अमरावती. 
गट / सर्व्हे क्रमांक 

गांव नमुना ७/१२ प्रमाणे सरळ खरेदी करावयाचे 
एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


५७ पैकी 


१३३ 


१३३ 


२ 


५७ पैकी 


१६२ 


१६२ 


३ 


५७ पैकी 


१०१ 


१०१ 


४ 


५८/१ 


१४८ 


१४८ 


५ 


५८/२ 


१४९ 


१४९ 


६ 


५ ९ / १ पैकी 


०६१ 


०६१ 


७ 


५ ९/ १ पैकी 


१ ११ 


१ ११ 


८ 


५ ९ / २ 


१२१ 


१२१ 


९ 


५ ९ / ३ 


१०१ 


१०१ 


१० 


५ ९ / ४ 


१०१ 


१०१ 


११ 


५ ९ / ५ 


१०१ 


१०१ 


१२ 


६०/१ पैकी 


२०० 


२०० 


१३ 


६०/१ पैकी 


१०८ 


१०८ 


१४ 


६०/२ 


१६२ 


१६२ 


१५ 


६२ 


१ १४ 


१ १४ 


१६ 


६३/१ 


२०३ 


२०३ 


१७ 


६३/२ 


१७४ 


१७४ 


अ.-एक-६ ( १६३३ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५, २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


अनुसूची- एक -चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१८ 


६३/३ 


० ८७ 


० ८७ 


१ ९ 


१०३/३ 


२६९ 


० ८४ 


२० 


१०४ 


२६२ 


० ७७ 


२१ 


११० पैकी 


२०१ 


०७४ 


२२ 


११० पैकी 


१०० 


१०० 


२३ 


१११/१ 


२५३ 


२५३ 


२४ 


१११/२ पैकी 


२४३ 


२४३ 


२५ 


१११/२ पैकी 


२४४ 


१ ९ ५ 


२६ 


११२ 


१८२ 


१०४ 


२७ 


११७ 


१६२ 


० १३ 


२८ 


११८ पैकी 


१ ८ ९ 


१८९ 


२ ९ 


११८ पैकी 


१०० 


१०० 


३० 


११ ९ 


२४३ 


२४३ 


३१ 


१२० 


२०३ 


१४४ 


३२ 


१२१ 


५६६ 


२४६ 


एकूण 


५५ ५४ 


४४ ०२ 


चांदूर रेल्वे : 
दिनांक १९ जुलै २०१८ . 


स्नेहल कनिचे, 

सक्षम अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी ( महसूल ) , 
चांदुर रेल्वे, जिल्हा अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ९ -१५ , २०१८/ श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


२३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


५ 


गुरूवार , ऑगस्ट २ , २०१८/ श्रावण ११ , शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ६. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक प्र.अ.- भू.स.- अका.- कावि .- ४६४-२०१८. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-१७-१८, मौजा माणिकवाडा या 
प्रकरणातील कलम ११ नुसार अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७ ला 
पृष्ठ ३४-३५ अनुक्रमांक १७६१ वर प्रसिध्द झालेली आहे. संपादित करावयाच्या गट नं . व क्षेत्रफळामध्ये बदल झाल्यामुळे शुध्दीपत्र प्रसिध्द करणे 
आवश्यक आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे संपादित करावयाचे गट नं . व क्षेत्रफळ अनुसूची-एकमध्ये नमूद करण्यात येत आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७-२०१७-१८ , गाव : माणिकवाडा , तालुका नेर , जिल्हा यवतमाळ. 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


३१२ 


० ०१ 


१ 


३१२ 


०२ 


२ 


९९ 


००१ 


२ 


९९ 


O 


00 


३ 


४० 


० ०१ 


३ 


४० 


O 


00 


एकूण 


० १० 


एकूण 


० ०८ 


टीप : अनुसूची दोन , चार , पाच, यामधील मजकुरामध्ये कुठलाही बदल नाही. 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक प्र.अ.- भू.स.- अका.- कावि .- ४६५-२०१८. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-१७-१८, मौजा धनज या 
प्रकरणातील कलम ११ नुसार अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७ ला 
पृष्ठ ३०-३१ अनुक्रमांक १७५९ वर प्रसिध्द झालेली आहे. संपादित करावयाच्या गट नं . व क्षेत्रफळामध्ये बदल झाल्यामुळे शुध्दीपत्र प्रसिध्द करणे 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ९-१५ , २०१८ / श्रावण १८-२४ , शके १९ ४० 


आवश्यक आहे . त्यानुसार खालीलप्रमाणे संपादित करावयाचे गट नं . व क्षेत्रफळ अनुसूची-एकमध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१७-१८ , गाव : धनज , तालुका नेर, जिल्हा यवतमाळ . 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन 

किंवा 
गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


हे . 


आर 


हे . आर 


१ 


००१ 


१ 


000 


२ 


० ०१ 


२ 


000 


३ 


२६५ 
३२७ 
४०३ 
४४५ 
४८० 


००१ 


३ 


२६५ 
३२७ 
४०३ 
४४५ 
४८० 


००० 


४ 


००१ 


४ 


००० 


५ 


००१ 


५ 


००० 


एकूण 


० १० 


एकूण 


० ०५ 


टीप : अनुसूची दोन, चार, पाच, यामधील मजकुरामध्ये कुठलाही बदल नाही. 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु.) , म . शा . रा ., अ. क्र . ८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक प्र.अ.- भू.स.- अका.- कावि .- ४६६-२०१८. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-१७-१८ , मौजा टाकळी सलामी 
या प्रकरणातील कलम ११ नुसार अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक नोव्हेंबर ३०-डिसेंबर ६, २०१७ ला 
पृष्ठ ३२-३३ अनुक्रमांक १७६० वर प्रसिध्द झालेली आहे. संपादित करावयाच्या गट नं . व क्षेत्रफळामध्ये बदल झाल्यामुळे शुध्दीपत्र प्रसिध्द करणे 
आवश्यक आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे संपादित करावयाचे गट नं . व क्षेत्रफळ अनुसूची- एकमध्ये नमूद करण्यात येत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७-२०१७-१८ , गाव : टाकळी सलामी , तालुका नेर, जिल्हा यवतमाळ. 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


गट क्रमांक 


हे . 


आर 


हे . 


आर 


४ 


१३ 


००१ 


४ 


१३ 


000 


८ 


१६१ 


००१ 


८ 


१६१ 


००० 


एकूण 


० ०५ 


एकूण 


०३ 


टीप : अनुसूची दोन , चार , पाच, यामधील मजकुरामध्ये कुठलाही बदल नाही. 


यवतमाळ : 
दिनांक : ५ जुलै २०१८ . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


